जलसंपदा विभागाकडून व्यय अग्रक्रम 
समितीकडे सादर होणाऱ्या सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रस्तावांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०१५/(३५/१५)/जसं (आस्था) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ : 9) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्र.संकीर्ण १०९९/(१२६/९९),मोप्र.(प्रदि.१८.५.१९९९ 
२) शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.व्यअस-२०२२/प्र.क्र.१२०/अर्थसंकल्प-२, दि. १९.१०.२०२२ 


प्रस्तावना :- 

जलसंपदा विभागाच्या दिनांक १८ मे १९९९ च्या शासन निर्णयान्वये विभागामार्फत हाती घेण्यात 
येणाऱ्या मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत 
कार्यपध्दती विशद करण्यात आली आहे. त्यातील “ब ” व “ड” वर्गवारीतील प्रकल्पांना व्यय अग्रक्रम 
समितीची मान्यता घेण्याबाबत निर्देश आहेत. 

तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये “ज्या प्रकरणांमध्ये 
सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची किंमत मुळ प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीपेक्षा रुपये १ कोटी किंवा मुळ 
प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या १५ टक्के यापैकी जे अधिक असेल अशी प्रकरणे व्यय अग्रक्रम 
समितीस सादर करण्याबाबत ” निर्देश आहेत. 

मा. मंत्री (जलसंपदा) हे विभागाचे प्रमुख असल्याने व्यय अग्रक्रम समितीसमोर सादर होणाऱ्या 
सर्व प्रस्तावास त्यांची सहमती असणे आव्यक आहे. त्यादृष्टीने वरील नमूद शासन निर्णयांच्या 
अनुषंगाने सुस्पष्ट निर्देश देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक :- 

व्यय अग्रक्रम समितीस सादर होणाऱ्या सर्व प्रस्तावांना नियोजन विभाग व वित्त विभाग यांची 
सहमती प्राप्त झाल्यावर मा. मंत्री (जलसंपदा) महोदयांच्या मान्यतेनंतरच प्रस्ताव व्यय अग्रक्रम 
समितीकडे सादर करावा. तसेच व्यय अग्रक्रम समितीकडून मान्यता प्राप्त झाल्यावर देखील प्रचलित 
पध्दतीनुसार अंतिम मान्यतेसाठी प्रस्ताव मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचेकडे सादर करण्यात यावा. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०२२११७५९०९२८२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa186d623a7 5facSdb94fb5c9de45f8a0Sb5f4b6F 
b7f, postalCode=400032, st=M; 


serialNumber=69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16BC67F5CCB127AE 
66608DE5FA48, cn=NAMITA GAURAV BASER 


Date: 2024.02.21 18:08:36 +05'30' 


(न.गौ.बसेर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव ,मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री तथा मा. मंत्री (जलसंपदा) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१५/(३५/१५)/जसं (आस्था) 


४. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्ष नेते, विधान सभा व विधान परिषद. 

६. प्रधान सचिव, विधान सभा व विधान परिषद. 

७. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई. 

८. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव (जलसंधारण), ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) /सचिव (लाक्षेवि),/सचिव (प्र.स.) जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

१३. महालेखापाल१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर . 

१४. महासंचाळक, संकल्पन, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व सुरक्षा, नाशिक. 

१५. महासंचालक, जल व भूमी व्यवस्थापन संस्था, औरंगाबाद. 

१६. सर्व कार्यकारी संचाळक, जलसंपदा विभाग. 

१७. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

१८. सर्व मुख्य अभियंता व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९. आंतर वित्तीय wari तथा सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

29. जसं(आस्था) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


